RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No.MH /MR / South -321/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९ , २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 14th October 2014 


NOTIFICATION 


No. Cotton 2014/ CR- 66/ 10 - C. - Whereas the Ministry of Agriculture , Department of 
Agriculture and Co -operation ,Government of India has issued guidelines for Price Support Scheme 
( PSS ) in May , 2014; 

Whereas the Government of Maharashtra has vide Government resolution number Cotton 
1007 /C . N. 100 / 10 -C , dated 24/09/2007 decided to participate in the scheme and has designated 
the Maharashtra State Co -operative Cotton Grower s Marketing Federation Limited (MSCCGMF 
Ltd.) to be the State Level Agency (SLA ) of NAFED with regards to implementation of PSS for 
cotton ; 

Whereas the PSS guidelines prescribe State Government notification for each crop ; 

Now , therefore in pursuance of the above the following notification with respect to PSS for 
cotton in the State of Maharashtra for the 2014-15 season . 


1. The sowing and harvesting period in the state is as follows: 
(a ) Cotton Sowing Period 

: 7th June to 15th Aug. 2014 
( b ) Cotton Harvesting Period 

1st October 2014 to 31st March 2015 


•• 


भाग चार ब -१ 


ہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९ , २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


Details of crop production in the State of Maharashtra are as follows : 


Area 


Crop 


Sown 


Expected 
production 


Average 
Yield 


area 


Peak 
arrival 
period 

(6 ) 


Ruling Expected Proposed 
market quantity of duration of 
price procurement Scheme 
( 7 ) ( 8 ) 

( 9 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


January Rs.4050 


335.69 Cotton 
Lakh 
Hectar 


41.92 
Lakh 
Hectar 


400 Lakh 

Qtls . 


10 
Quintals 


100 Lakh 

Qtls . 


1st 
December 
2014 to 

28th 
February 

2015 


2. The genuineness of a cotton grower shall be established from the 7/12 extract of the field 
of the farmer , showing survey number of the land owned by the farmer , its area , class of the land , 
revenue assessed and the crop sown and its area is sufficient proof to prove the genuineness of 
the farmers . 


3. The working capital for the scheme shall consist of margin money provided by the State 
Government and the internal resources of the MSCCGMF Ltd. and bank loans. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SUDHIRKUMAR GOEL , 
Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


३ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९ ६६. 

क्र . एनयूआर . १०१२ /प्र.क्र .२४०/१२ /शिक्षण -२. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ च्या अनुच्छेद ४० (१) अन्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारांचा वापर करून , समक्रमांकित अधिसूचना , दिनांक ३१ मे २०१३ नुसार श्री . रामलिंग माळी, यांना महाराष्ट्र शुश्रूषा 
परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून दूर करून उक्त परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणारे अधिकार , करावयाची कार्य व अध्यक्षपदाची 
कर्तव्य यासंबंधीचा कार्यभार डॉ . मानसिंग पवार , अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस श्री . माळी यांच्याकडून मा . मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक २७७/२०१४ 
अन्वये आव्हान देण्यात आले होते . 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालय यांच्याकडून दिनांक ३ एप्रिल २०१४ रोजी उपरोक्त अधिसूचनेस स्थगिती देण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेस उक्त न्यायालयीन प्रकरणाच्या अंतिम निवाड्यापर्यंत अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत , यापैकी जे 
अगोदर होईल तोपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


अं. वि . अंभिरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th September 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA NURSES ACT, 1966. 


No. NUR. 1012/ C.R. 240 /12/ Education- 2. - WHEREAS , the Government of Maharashtra, as 
per the even number notification , dated 31st May 2013 and in accordance with the powers conferred 
under article 40 ( 1 ) of the Maharashtra Nurses Act, 1966 had removed Mr. Ramling Mali from the 
post of the president of the Maharashtra Nursing Council and directed the powers, duties functions 
which are exercised or performed by the president of the said council be exercised or performed 
by Dr. Mansing Pawar , Dean , Government Dental Colleges and Hospital, Mumbai. 

And whereas , Mr. Ramling Mali, wide writ petition No. 277/2014 , has challenged the said 
notification in the Honourable High Court of Bombay , 

And whereas, the Honourable High Court of Bombay , wide its order dated 3rd April 2014 , 
has granted stay to the said notification . 

Now therefore , the said notification is stayed till the final outcome of the above mentioned 
writ petition or next order by the Government , whichever is earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १ ९ ३६ 


. 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


४ 


बुधवार, जानेवारी ९ , २०१३ / पौष १ ९, शके १९ ३४ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ जानेवारी २०१३ 


शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम , १९९९. 

क्रमांक सीआरसी. २०१२ / प्र. क्र . १४३/ का . नऊ . - विधी व न्याय विभाग, अधिसूचना क्रमांक सीआरसी. २०१२ /प्र. क्र . १४३/ का . 
नऊ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१२ मधील तिसऱ्या ओळीत : 

" श्री . विलास विजय बंबार्डे, जिल्हा न्यायाधीश -१३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पुणे यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून व श्री . शामसुंदर 
दादाजी दारणे, जिल्हा न्यायाधीश -४, आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांची अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश म्हणून पुणे येथील महाराष्ट्र 
संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १९९९ अंतर्गत बनावट मुद्रांक आणि मुद्रांक पेपर संबंधित खटले चालविण्यासाठी नियुक्ती करीत आहे. 

ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 
" श्री . विलास विजय बंबार्डे, जिल्हा न्यायाधीश-१३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पुणे यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून पुणे येथील 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १९९९ अंतर्गत बनावट मुद्रांक आणि मुद्रांक पेपर संबंधित खटले चालविण्यासाठी व श्री . शामसुंदर दादाजी 
दारणे, जिल्हा न्यायाधीश-४ , आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांची अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश म्हणून पुणे येथील महाराष्ट्र संघटित 
गुन्हेगारी अधिनियम , १९९९ अंतर्गत खटले चालविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . सो . शिंदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai 400 032 , dated the 4th January 2013 . 

CORRIGENDUM 
MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT , 1999 . 

No. CRC . 2012/ C . R. 143/ D -IX . — In the third line of Government Notification , Law and 
Judiciary Department No. CRC . 2012 /C . R. 143 /IX , dated 26th December 2012 read as follows : 

“ Shri Vilas Vijay Bambarde, District Judge - 13 and Additional Sessions Judge, Pune as a 
Special Judge , at Pune for trial of cases under MCOC Act, relating to courterfeit Government 
Stamps and Stamp Papers and Shri Shamsunder Dadaji Darne, District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge , Pune as a Additional Special Judge at Pune only for trial of cases under MCOC Act. 

Instead of 
Shri Vilas Vijay Bambarde , District Judge - 13 and Additional Sessions Judge , Pune as a 
Special Judge , at Pune and Shri Shamsunder Dadaji Darne , District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge, Pune as a Additional Special Judge at Pune only for trial of cases under MCOC 
Act relating to courterfeit Government Stamps and Stamp Papers. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


" 


“ 


" 


S. S. SHINDE , 
Joint Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


५ 


सोमवार , जानेवारी १४ , २०१३ / पौष २४ , शके १ ९ ३४ 


गृहनिर्माण विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जानेवारी २०१३ 


शुद्धिपत्र 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) , अधिनियम, १९ ७१. 

क्रमांक डीएलए.२०१० /प्र.क्र .७४ / झोपसू-१. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , भाग चार- ब, असाधारण क्रमांक १२५ ( वर्ष-३, खंड 
६७ ) दिनांक ५ ऑगस्ट २०११ च्या पृष्ठ क्रमांक १-५ वर प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग , क्रमांक डीएलए.२०१० / 
प्र.क्र .७४ / झोपसू -१, दिनांक २ ऑगस्ट २०११ च्या पृष्ठ क्रमांक ३ वरील त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग दोन च्या 
स्तंभ ३ मधील गाव या रकान्यातील “ घाटकोपर ” या मजकुराऐवजी “ घाटकोपर -किरोळ असे वाचावे . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . ग . साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


HOUSING DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th January 2013 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT , CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) ACT, 1971 . 

No. DLA.2010 /C.R . 74 /Slum - 1. — In the Government Notification , Housing Department, No. 
DLA.2010/ C.R.74/ Slum- 1, dated 2nd August 2011 , Published in the Maharashtra Government 
Gazette , Extraordinary , Part IV - B , Extraordinary No. 125 ( in the year - 3 , volume 67), dated 
the 5th August 2011 , at page 1-5 , on page 5 in Part II of the Schedule appended thereto , in 
column ( 3 ), relating to Village for “ Ghatkopar ” read “ Ghatkopar -Kirol ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९ , २०१४ / कार्तिक १-७, शके १ ९ ३६ 


६ 


शनिवार , जानेवारी १ ९, २०१३ / पौष २ ९, शके १ ९३४ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जानेवारी २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२. 

क्रमांक संकीर्ण २०११ / प्र.क्र . २३९ / ११ / माशि - १. - महाराष्ट्र स्वयं - अर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ 
( २०१३ चा महा . १) याच्या कलम १ च्या पोट - कलम ( ३) नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, 
अधिनियमातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी १९ जानेवारी २०१३ हा दिनांक निश्चित करीत आहे . 


याद्वारे उक्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . स . सहारिया , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 19th January 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SELF - FINANCED SCHOOLS ( ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT , 2012. 

No. MIS . 2011/ C.R. 239 / SE - 1.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 1 of the Maharashtra Self- financed Schools (Establishment and Regulation ) Act, 2012 
( Mah. I of 2013), the Government of Maharashtra hereby appoints the 19th day of January 
2013 to be the date on which the provisions of the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. S. SAHARIA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


७ 


मंगळवार , जानेवारी २२ , २०१३ / माघ २, शके १ ९ ३४ 


. 


. 


नियोजन विभाग ( रोहयो ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जानेवारी २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १ ९ ७७ . 

क्रमांक परिषद -२०१२ / प्र.क्र . ९ ७ / रोहयो १०. - महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९ ७७ ( १९ ७८ चा महा. २० ) यांच्या कलम १७ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , तसेच यासंदर्भात 
करण्यात आलेले, सर्वविद्यमान नियम, आदेश किंवा संलेख यांचा जेथवर यामध्ये अंतर्भूत बाबींशी संबंध असेल तेथवर, त्यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्र शासन, उक्त कलम १७ च्या पोट - कलम (३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्ध करण्यात येत असलेले पुढील नियम याद्वारे करीत 
आहे 

१ . संक्षिप्त नाव. - या नियमांना, महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद नियम, २०१३, असे म्हणावे. 
२ . व्याख्या. या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , १९ ७७ ( १९ ७८ चा महा. २० ), असा आहे ; 

“ अध्यक्ष ” याचा अर्थ, राज्य परिषदेचा अध्यक्ष, असा आहे ; 
( ग) “ परिषद ” किंवा “ राज्य परिषद ” याचा अर्थ, कलम ४ च्या पोट -कलम (१) अन्वये गठित केलेली, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी 
परिषद , असा आहे ; 

( घ ) “ रोहयो ” याचा अर्थ, शासनाची रोजगार हमी योजना, असा आहे ; 
( ङ ) “ कार्यकारी अध्यक्ष ” याचा अर्थ, राज्य परिषदेचा सह- अध्यक्ष असा आहे 

( च ) “ कार्यकारी समिती " याचा अर्थ, नियम ८ च्या पोट-नियम ( १ ) अन्वये गठित करण्यात आलेली , राज्य परिषदेची कार्यकारी समिती, 
असा आहे ; 

छ ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 
( ज ) “ मगांराग्रारोहयो ” याचा अर्थ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, असा आहे ; 
( झ ) “ सदस्य ” याचा अर्थ, परिषदेचा सदस्य असा असून त्यामध्ये अध्यक्ष व सदस्य - सचिव यांचा समावेश होतो ; 

(त्र ) “ पंचायत राजसंस्था ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा.५ ) अनुसार जिल्हा 
परिषदा आणि पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत , असा आहे ; 

( ट ) “ कलम ” याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम , असा आहे ; 
( ठ ) “ योजना ” याचा अर्थ, अधिनियमातील कलम ७ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये अधिसूचित केलेली योजना, असा आहे ; 

( ड) यामध्ये वापरलेले परंतु यात व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अधिनियमामध्ये त्यांना यथाक्रम नेमून दिलेलेच अर्थ असतील . 
३ . सदस्यांचा नियुक्ती कालावधीच्या अटी व शर्ती 
( १ ) शासकीय सदस्यांचा पदावधी, तो ज्या पदाधिकाराने सदस्य आहे ते पद ज्या कालावधीमध्ये धारण करील त्या कालावधीतील असेल. 

( २) अशासकीय सदस्य हा , दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्याच्या जागी नियुक्त केलेला अन्य कोणताही सदस्य प्रभार घेईपर्यंत , यांपैकी 
जे अगोदर घडेल तेवढ्या कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात येईल . 

( ३ ) कलम ४ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये नामनिर्देशित केलेला अशासकीय सदस्य मुंबई येथील मुख्यालयांमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही 
ठिकाणी राज्य परिषदेच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याच्या अथवा योजनेच्या कार्यांसंबंधातील प्रयोजनाकरिता,किंवा परिषदेच्या कामकाजासंबंधातील 
कामाकरिता, शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल . 


भाग चार ब -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९ , २०१४ / कार्तिक १-७, शके १ ९ ३६ 


. 


. 


४ . 


- 


- 


( ४ ) अशासकीय सदस्य राज्य परिषदेने घेतलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्याकरिता किंवा राज्य परिषदेने मान्यता दिलेल्या अन्य 
कोणत्याही कामाकरिता, शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने मानधन मिळण्यास हक्कदार असेल . 

( ५) पोट-नियम (२) व (३ ) यांच्या प्रयोजनांसाठी हक्क मिळण्याकरिता म्हणून, सदस्य- सचिवाने अगोदरच मान्यता दिलेली टिप्पणी सादर 
करणे आवश्यक आहे . 

अशासकीय सदस्याचा राजीनामा व निरसन 
( १ ) अशासकीय सदस्यास , 

( क ) अध्यक्षाला उद्देशून आपल्या सहीनिशी लेखी स्वरुपात आपल्या पदाचा कोणत्याही वेळी राजीनामा देता येईल आणि तो राजीनामा 
स्वीकारण्यात आल्याच्या दिनांकापासून परिणामक होईल . 

( ख ) पोटनियम (२) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबतीत अनर्ह ठरविलेले असेल तर , त्यास पदावरुन दूर केले जाईल. 

( २ ) नियम ३ च्या पोट -नियम ( २ ) अन्वये एखादया सदस्यास पदावरुन दूर करण्याबाबतच्या राज्य शासनाच्या अधिकारांना बाधा न 
आणता, राज्य शासनास एखादया अशासकीय सदस्यास पुढील बाबतीत पदावरुन दुर करता येईल जर, 

( एक ) तो नादार असल्याचेन्यायनिर्णीत केलेले असेल ; किंवा 
( दोन ) त्याला नैतिक अधःपतनाचा अंतर्भाव असलेल्या अपराधाबद्दल दोषी ठरवलेले असेल ; किंवा 
( तीन) तो सदस्य म्हणून कार्य करण्यास शारीरिक अथवा मानसिकदृष्टया असमर्थ झालेला असेल ; किंवा 

( चार ) त्याने असा वित्तीय अथवा अन्य हितसंबंध संपादित केलेला असेल, ज्यामुळे असा सदस्य म्हणून त्याची कार्ये पार पाडण्यामध्ये 
बाधक परिणाम होण्याचा संभव असेल ; किंवा 

( पाच) त्याने आपल्या पदाचा अशा प्रकारे दुरुपयोग केलेला असेल की त्याचे पदावर असणे जनहिताच्या दृष्टिने बाधक होईल ;किंवा 

( सहा ) त्याच्या नियंत्रणापलीकडील कारणांव्यतिरिक्त एरव्ही अथवा अध्यक्षाच्या परवानगी शिवाय राज्य परिषदेच्या लागोपाठच्या 
तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिला असेल . 

( ३) राजीनामा , मृत्यू , पदावरुन दूर करणे अशाकिंवा अन्य कारणांमुळे राज्य परिषदेच्या अशासकीय सदस्याचे कोणतेही पद रिक्त झाले 
तर ते पद , तो सदस्य ज्या प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत होता त्या प्रवर्गातून भरण्यात येईल आणि ते रिक्त पद भरण्याकरिता नियुक्त केलेली 
व्यक्ती, ते पद रिक्त झाले नसते तर , ज्याच्या जागी तिला नियुक्त करण्यात आले आहे, त्याने सदस्य म्हणून ते पद जेवढ्या काळाकरिता धारण 
केले असते तेवढा काळ ते पद धारण करील. 


• 


राज्य परिषदेच्या बैठका 

(१) राज्य परिषद, मुंबई येथील आपल्या मुख्यालयात किंवा अध्यक्ष किंवा कार्यकारी अध्यक्ष ठरवील अशा ठिकाणी व अशा वेळी वर्षातून 
किमान दोन वेळा अथवा परिषदेला आवश्यक वाटेल अशा आणखी वारंवारतेने बैठक बोलावील : 

परंतु, राज्य परिषदेच्या दोन बैठकीच्या दरम्यान सहा महिन्यांचा कालावधी असणार नाही. 

( २) राज्य परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीस अध्यक्ष उपस्थित असल्यास तो बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असेल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत 
कार्यकारी अध्यक्ष अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील. 

( ३ ) राज्य परिषदेच्या बैठकींकरिता सदस्यांच्या एक - तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी मिळून गणपूर्ती होईल . 
६. बैठकींची कार्यपध्दती 
( १) राज्य परिषदेच्या बैठकींकरिता सदस्यांच्या एक - तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी मिळून गणपूर्ती होईल . 

( २) बैठकीकरिता गणपूर्ती होत नसल्यास, अध्यक्ष किंवा कार्यकारी अध्यक्ष यांपैकी कोणा एकास किंवा त्यांपैकी जो बैठकीस उपस्थित 
असेल व बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असेल त्यास , ती बैठक त्याच दिवशी नंतर ठेवता येईल अथवा अन्य कोणत्याही दिवशी व वेळी ठेवता येईल 
आणि अशा, पुढे ढकललेल्या बैठकीकरिता कोणतीही गणपूर्ती आवश्यक असणार नाही. 

( ३) राज्य परिषदेच्या निर्णयासाठी प्रस्तुत केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर , बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने आणि मतदान 
घेऊन निर्णय घेण्यात येईल . समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या व्यक्तीस निर्णायक मत असेल , 

( ४ ) अध्यक्षाची मान्यता मिळवल्यानंतर, सदस्य- सचिव त्या बैठकीचे कार्यवृत्त प्रसारित करील. 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


९ 


७ . 


~ 


राज्य परिषदेच्या अभिलेखाची अभिरक्षा व देखभाल 
राज्य परिषदेचा सदस्य- सचिव हा, परिषदेच्या अभिलेखाच्या अभिरक्षेस व देखभालीस जबाबदार असेल, 

कार्यकारी समिती 
( १) राज्य परिषदेस, तिला नेमून दिलेली कर्तव्ये बजावण्यासाठी आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी सहाय्य करण्याकरिता, कार्यकारी समिती 
म्हणून संबोधण्यात येणारी एक समिती गठित करता येईल . 
( २) पोट -कलम (१ ) अन्वये गठित केलेली कार्यकारी समिती पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल 
( एक ) रोजगार हमी योजना मंत्री 

अध्यक्ष , 
( दोन ) रोजगार हमी योजना राज्यमंत्री 

सदस्य 
( तीन ) प्रधान सचिव ( रोहयो) 

सदस्य ; 
( चार ) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

सदस्य ; 
हमी योजना. 
( पाच ) राज्य परिषदेने नामनिर्देशित केलेले एक जिल्हा 

सदस्य 
कार्यक्रम समन्वयक. 
( सहा ) राज्य परिषदेने नामनिर्देशित केलेले एक सह जिल्हा 

सदस्य 
कार्यक्रम समन्वयक . 
( सात ) राज्य शासनाच्या उपसचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेला 

सदस्य सचिव 
व म.गां.रा.ग्रा.रोहयोचे कामकाज करणारा अधिकारी . 
( आठ ) राज्य परिषदेच्या अध्यक्षांनी नियुक्त केलेले 

सदस्य 
परिषदेचे तीन अशासकीय सदस्य . 
कार्यकारी समितीची कार्ये 
( १) राज्य परिषदेच्या सर्वसाधारण देखरेख व मार्गदर्शनानुसार कार्यकारी समितीची कार्य व कर्तव्ये, म्हणजे 

( अ ) राज्य परिषदेने घेतलेले निर्णय अंमलात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे . 
( ब ) राज्य परिषदेच्या प्रशासन व वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन 
( क ) राज्य परिषदेच्या कामकाज खर्चासाठी निधी मंजुर करणे . 

( ड ) कायदयाच्या अंमलबजावणीचा दर्जा उंचावण्यासाठी तांत्रिक व अतांत्रिक बाबींवर सल्ला सुचविण्यासाठी विशेषतज्ज्ञाचा गट वा 
समिती स्थापन करणे. 

( इ) कलम ४ मधील उपकलम ( ३) व ( ४ ) अन्वये राज्य परिषदेला नेमून दिलेली कार्य व कर्तव्ये पार पाडण्यास मदत करणे . 

( ई) राज्य परिषदेने सोपविल्याप्रमाणे अधिकारांचा वापर करणे आणि दिलेली कार्ये पार पाडणे. 
( २) कार्यकारी समितीची बैठक तीन महिन्यांतून किमान एकदा किंवा कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षास आवश्यक वाटल्यास आणखी 
वारंवारतेने घेण्यात येईल . 
१० . 

राज्य परिषदेचा निधी 
राज्य परिषदेकडे अधिनियमान्वयेकिंवा या नियमांन्वये सोपवलेला कारभार आणि कार्ये यांच्या संबंधातील तिचा खर्च, शासनाच्या नियोजन 
विभागाने ( रोहयो) रोहयोच्या मंजुर वार्षिक अर्थसंकल्पातून परिषदेला दिलेल्या वार्षिक किंवा त्रैमासिक पतमर्यादेमधून भागवण्यात येईल . 


९ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्ही.गिरीराज , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( रोहयो). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९ , २०१४ / कार्तिक १-७, शके १ ९ ३६ 


PLANNING DEPARTMENT ( EGS ) 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st January 2013 


NOTIFICATION 


CG 


MAHARASHTRA EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 1977. 

No. Council 2012 /C.R.97 /EGS 10. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 17 of the Maharashtra EmploymentGuarantee Act, 1977 (Mah.XX of 1978 ), and of all other 
powers enabling it in that behalf , and in supersession of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, in so far as they relate to the matters contained herein ; the Government 
of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having been previously published 
as required by sub - section ( 3 ) of the said section 17 , as follows namely : 

1. Short title 

These rules may be called the Maharashtra Employment Guarantee Council Rules , 
2013 . 

2. Definitions 
In these rules, unless the context otherwise requires, 

( a ) ““ Act ” means the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah.XX of 1978 ) ; 
(6 ) Chairperson “ means the Chairperson of the State Council ; 

(c ) “ Council ” or “ State Council” means the Maharashtra State Employment Guarantee 
Council constituted under sub - section ( 1) of section 4 ; 
(d ) 

EGS ” means the Employment Guarantee Scheme of the Government ; 
(e) “ Executive Chairperson ” means Co -Chairperson of the State Council ; 

(f) “ Executive Committee means the Executive Committee of the State Council 
constituted under sub - rule ( 1 ) of rule 8 ; 

(g ) “Government” means the Government of Maharashtra ; 

( h ) “ MGNREGS ” means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 
Scheme ; 

( i) “ Member ” means the Member of the Council and includes Chairperson and 
Member - Secretary ; 

(j) “ Panchayat Raj Institutions ” means the Zilla Parishads and Panchayat Samitis and 
Village Panchayat as per the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 
(Mah.V of 1962) ; 

(k ) " Section " means the section of the Act ; 
(1) " Scheme" means the scheme notified under sub - section ( 2 ) of section 7 of the Act ; 

( m ) words and expression used but not defined herein shall have the meaning 
respectively assigned to them in the Act. 
3. Terms and conditions of appointment of members 

( 1 ) The term of official members shall be during the period he holds the office by virtue 
of which he is a Member . 

( 2 ) A non - official member shall be appointed for a period of two years or till any other 
member appointed in his place takes charge , whichever is earlier. 

( 3 ) The non - official members nominated under sub - section ( 1 ) of section 4 shall be entitled 
to receive for the purpose of attending meetings of the State Council or in connection with 
the functions of the scheme or for the work in connection with the affairs of the council, at 
the headquarters at Mumbai or at any other place , the travelling allowance and daily 
allowance at the rate , as admissible as per Government Resolution . 

( 4 ) The non - official members shall be entitled to receive honorarium at the rate as 
admissible as per Government Resolution for attending the meeting held by the State Council 
or for any other work approved by the State Council. 

(5 ) For entitlement for the purposes of sub -rules ( 2 ) and (3 ), it is necessary to submit a 
note pre approved by the Member - Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


4. Resignation and removal of non -official member 
( 1 ) A non - official member may .- 

( a ) by writing under his hand addressed to the Chairperson , resign his office at any 
time and the resignation shall take effect from the date of its acceptance . 

(b ) be removed from his office , in case he incurs any disqualification mentioned in sub 
rule ( 2 ) . 

( 2) Without prejudice to the powers of the State Government for removal of a member 
under sub - rule ( 2 ) of rule 3 , the State Government may , remove from office a non - official 
member if he, 

(i) has been adjudged as an insolvent; or 
( ii ) has been convicted for an offence involving moral turpitude ; or 
( iii ) has become physically or mentally incapable of acting as a member ; or 

(vi) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his 
functions as such member ; or 

( u ) has so abused his position as to render his continuation in office prejudicial to public 
interests ; or 

(vi) remains absent for three consecutive meetings of the State Council except for 
reasons beyond his control or without the permission of the Chairperson . 

( 3 ) Any vacancy in the office of the State Council due to resignation , death , removal or 
otherwise of non -official member shall be filled from the same category which such member 
was representing and the person appointed to fill in the vacancy shall hold office so long as 
the member in whose place he was appointed would have held the office, if such vacancy had 
not occurred . 
5. Meetings of State Council 

( 1 ) The State Council shall meet at least twice in a year or more frequently as it may 
deem necessary , at its headquarters at Mumbai or at such place and at such times, as may 
be decided by the Chairperson or the Executive Chairperson ; 

provided that, six months shall not intervene between two meetings of the State Council. 

( 2 ) The Chairperson shall preside over at every meeting of the State Council, at which 
he is present, and in his absence , the Executive Chairperson shall preside over such meeting. 

( 3 ) Not less than one -third of the Members shall constitute the quorum for the meetings 
of the State Council. 
6. Procedure of Meetings 

( 1) Not less than one -third of the Members shall constitute the quorum for the meetings 
of the State Council. 

( 2 ) If there is no quorum for the meeting , the Chairperson or Executive Chairperson , 
either or who is present and presides over the meeting may postpone the meeting on the same 
or on any other day and time and no quorum shall be required for such adjourned meeting. 

( 3 ) Every question put up for decision of the State Council shall be decided by the majority 
of the members present and voting at the meeting . In case of equality of votes, the person 
presiding shall have a casting vote . 

(4 ) The Member- Secretary shall , after obtaining the approval of the Chairperson , circulate 
the minutes of such meeting . 
7. Custody and maintenance of records of State council 

The Member- Secretary of the State Council shall be responsible for the custody and 
maintenance of the records of the Council. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २३-२९, २०१४ / कार्तिक १-७, शके १९ ३६ 


8. Executive Committee 

( 1) The State Council may constitute a Committee to be called the Executive Committee 
to assist it to discharge the duties and perform the functions assigned to it . 

( 2 ) The Executive Committee constituted under sub -rule ( 1) shall consist of , — 
(i ) Minister for EGS 

Chairperson ; 
( ii ) State Minister for EGS 

Member ; 
(iii) Principal Secretary ( EGS ). 

Member ; 
( iv ) Commissioner MGNREGS 

Member ; 
( v ) One District Progamme Co- ordinator 

Member ; 
to be nominated by the State Council 
( vi) One Joint District Programme 

Member ; 
Co- ordinator to be nominated by the 

State Council. 
(vii) An Officer of the State Government 

Member 
not below the rank of Deputy 

Secretary ; 
Secretary to Government working 

in respect of MGNREGS. 
(viii) Three non - official members of the 

Member ; 
State Council , appointed by the 

Chairperson of the State Council . 
9. Functions of the Executive committee 

( 1) Subject to the general superintendence and directions of the State Council , the 
Executive Committee shall perform the following duties and functions, namely : 

(a ) take steps to give effect to the decisions made by the State council ; 
(b ) manage the administrative and financial affairs of the State Council; 
( c) sanction expenditure in connection with the affairs of the State Council ; 

( d ) appoint expert groups or Committees for technical and non technical support and 
render advice to improve the quality of implementation of the Act ; 

(e) assist the State Council for carrying out its functions and duties assigned as per sub 
sections ( 3 ) and (4 ) of section 4 ; 

(f) exercise such powers and perform such function as may be entrusted to it by the State 
Council; 

( 2 ) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more frequently , 
if required by the Chairperson of the Executive Committee. 
10. Funds of State Council 

The State Council shall meet its expenses in connection with the affairs and functions 
entrusted to it under the Act or these rules from the annual or quarterly credit limit released 
to it by the Planning Department ( EGS) of the Government from the approved Annual budget 
for EGS . 


By order and in the name of the Government of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 
Principal Secretary (EGS) to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


